शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील 
क्षेत्रीय कार्यालयातील ५२७९ अस्थायी 
पदांना दिनांक १ मार्च, २०१९ ते दिनांक ३० 
सप्टेंबर, २०१९ पर्यन्त मुदतवाढ देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्र. पदांआ-४२१८ /प्र.क्र.४५/१८/प्रशञा-५ 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : १मार्च, २०१९ 


वाचा- 
१. शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. पदांआ ४२१८/प्र.क्र.४५/१८/प्रशा-५ 
दिनांक २९ सप्टेंबर, २०१८ 
२. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि. २१.०२.२०१९ 
३. आयुक्‍त शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.जा.क्र.२०१८/अस्‌थायी 
पदे/मुदतवाढ/आस्था-ब-१२३/१३४५, दि.२६.०२.२०१९ 
प्रस्तावना :- 


संदर्भाधिन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील 
क्षेत्रिय कार्यालयातील एकूण ५२८१ अस्थायी पदांना दिनांक ०१ ऑक्टोंबर, २०१८ ते दिनांक २८ 
फेब्रुवारी, २०१९ पर्यन्त मुदतवाढ देण्यात आळी होती. सदर मुदत आता संपली असल्यामुळे 
आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भ क्र. ३ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार वित्त 
विभागाच्या संदर्भ क्र. २ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करुन 
आयुक्त शिक्षण यांच्या कार्यालयातील व त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व क्षेत्रिय कार्यालयातील 


एकूण ५२७९ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 

या शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व त्यांच्या अधिनस्त क्षेत्रीय 
कार्यालयातील अस्तीत्वात असलेल्या ५२७९ अस्थायी पदांना दिनांक १ मार्च, २०१९ ते दिनांक ३० 
सप्टेंबर, २०१९ पर्यन्त मुदतवाढ देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. याबाबतचा 


आस्थापनानिहाय गोषवारा सोबतच्या विवरणपत्र- “अ” व विवरणपत्र- “ब” मध्ये दर्शविण्यात 
आलेला आहे. 

२. आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी तसेच त्यांच्या अधिनस्त सर्व कार्यालयांनी आणि 
सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयांनी अस्थायी पदांची वेतनदेयके सादर करतांना, 
त्यांच्या कार्यालयातील असणा-या पदांचे कार्यालयनिहाय व पदनिहाय विवरणपत्रे सोबत 
जोडण्याची दक्षता घ्यावी 

३. या अस्थायी पदांवर यापूर्वी ज्या लेखाशिर्षाखाळी खर्च करण्यात येत होता, त्याच 
लेखाशीर्षाखाली खर्च करण्यात यावा आणि तो मंजुर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः पदांआ-४२१८ /प्र.क्र.४५/१८/प्रशा-५ 


४. सदर आदेश, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क. 
दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०१९. अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहेत. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३०२११२८१९८०२१ असा आहे. हा BTS 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANJAY DATTATRAY MANE 


A A IN: रॉ asht 
S NJ Y 2.5.4.20=7322cf22539d 1c2a9ec41d18debd6a1b1822daa203eedff083386e6 


6686015, postalCode=400032, street=MANTRALAYA MUMBAI, 
816238ed3c91 4e2fa2e99da4bcOba4e1f6947aa23ad145e3 


DATTATRAY MANE ‘sentria au satan 
(सं. द. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) , महाराष्ट्र १/२,/मुंबई/नागपूर. 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा ) , महाराष्ट्र १/२,/मुंबई/नागपूर. 

आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

शिक्षण संचाळक*(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक),महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

शिक्षण संचालक (प्राथमिक),महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

शिक्षण संचालक (प्रौढ),महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे 

संचालक, राज्य शैक्षणिक, तंत्रज्ञान संस्था, पुणे संचालक, महाराष्ट्र राज्य 

पाठयपुस्तक निर्मिती व संशोधन मंडळ, पुणे 

९) राज्य, प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य, प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई. 

१०) अध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ,पुणे 

११) सर्व विभागीय*शिक्षण उपसंचालक 

१२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषदा 

१३) सर्व जिल्हा परिषदांचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक) निरंतर(प्रौढ) 

१४) सर्व शिक्षण निरीक्षक,बृहन्मुंबई . 
) 
) 
) 
) 
) 


q4) संचालक, SET कोषागारे, मुंबई. 

१६) सर्व जिल्ह्यांचे कोषागार अधिकारी, 

१७) वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

१८)शालेय शिक्षण विभागातील सर्व कार्यासने 
१९) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदांआ-४२१८ /प्र.क्र.४५/१८/प्रशा-५ 


शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.पदांआ -४२१८/प्र.क्र.४५/१८/प्रशा-५, 
दि. 09 Ard, २०१९ सोबतचे विवरणपत्र-अव ब 


विवरण पत्र 31 


आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व त्यांच्या अधिनस्त क्षेत्रीय कार्यालयातील 


अस्तित्वात असलेल्या ५२७९ अस्थायी पदांना दिनांक ०१ मार्च,२०१९ ते दिनांक ३० सप्टेंबर, 
२०१९ पर्यन्त मुदतवाढ देण्याबाबत. 


अ.क्र यालयाचे नाव स्थायी । अस्थायी | एकूण 
पदे पदे 
| 9 | आयुक्त शिक्षण, यांचे कार्यालय महाराष्ट्र राज्य, पुणे 3¢ २१ ५९ 
२ | शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य.) महाराष्ट्र राज्य, पुणे ६३ २६ ८९ 
3 | महाराष्ट्र राज्य CHAI शिक्षण संस्था, पुणे १५ २० ३५ 
४ | महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे KL १७२ २३० 
५ | शिक्षण संचालक ( प्राथमिक ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे ३२ ७१ १०३ 
६ | शिक्षण संचालक (प्रौढ शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे १५ ४४ ५९ 
७ | महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे | 0d 22 23 
८ | महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे १२ २८ ४० 
९ । महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान संस्था (बालचित्रवाणी ), पुणे शिका शिका al 
एकूण आयुक्त, शिक्षण , कार्यालय , महाराष्ट्र राज्य, पुणे २३४ ४०५ । ६३९ 
ate a विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई २७१ ४८४ । ७५५ 
२ | विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे १०७ ४६४ | ५७१ 
3 | विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नाशिक ८५ ५४७ । ६३२ 
४ | विभागीय शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर २२० ५४८ | ७६८ 
५ | विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद २६१ ७१३ | ९७४ 
६ | विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर १२८ ४९७ ६२५ 
७ | विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती २८५ ७५७ | १०४२ 
८ | विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर १८० ७३८ | ९१८ 
एकूण सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालये १५३७ | ४७४८ | ६२८५ 
एकूण आयुक्त, शिक्षण , महाराष्ट्र राज्य, पुणे २३४ ४०५ । ६३९ 
एकूण सर्व विभागी शिक्षण उपसंचालक कार्यालये १५३७ | ४७४८ | ६२८५ 
एकूण झालेय शिक्षण विभाग १७७१ | ५१५३ | ६९२४ 
एकूण शालेय शिक्षण विभाग ,लेखाशीर्षाखालील मंजूर १७७१ । ५१५३ । ६९२४ 
तरतुदीतून खर्च होणारी पदे 
लेखाशीर्षाखालील मंजूर तरतुदीमधून खर्च न होणारी पदे टत १२६ । २०७ 
Serr १८५२ | ५२७९ | ७१३१ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदांआ-४२१८ /प्र.क्र.४५/१८/प्रशा-५ 


विवरणपत्र-ब 


लेखाशीर्षाखालील मंजूर तरतुदीमधून खर्च न होणारी पदे - गोषवारा 


अ. कार्यालयाचे नाव स्थायी | अस्थायी पदे | एकूण 
क्र पदे 
| जिल्हा प्राथमिक शिक्षण प्रकल्प अंतर्गत | ९ ९ 
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई 
महाराष्ट्र शौक्षणिक नियोजन व प्रशासन संस्था, औरंगाबाद j= 2 2 १४ १४ 
महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे poo 4 4 
जिल्हा स्तरीय शिव. शो ८५ ८५ 
एकूण iT 0__| ११३ ११३ 
२ | सह सचिव/ उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, मंत्रालय, [=] २ 
मुंबई. 
३ | संचालक, म.रा.पा. निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मं. मुंबई ae pF oo | | a 
8 | संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे ४४ pF oo | ४४ 
५ | महिला प्रौढ शिक्षण संस्था, अमरावती २ [es = २ 
६ | एरिया प्रोजेक्ट, चिखलदरा, अमरावती =a ly 67 aa 
७ | महाराष्ट्र तांत्रिक प्रशाला, सोलापूर २० fF oo 20 
८ | शिक्षण प्रमुख, मुंबई a See 
९ | शिक्षण प्रमुख, नवी मुंबई 1 १ | ०७ a | 
| ao | शिक्षणाधिकारी, पुणे, महानगरपालीका पुणे 2 | ° | 2 
| ११ | शिक्षणाधिकारी, पिपरी-चिंचवड महानगरपालीका, पिपरी, पुणे 1 १__| fF oo | हिल 
१२ | प्रशासन अधिकारी, महानगरपालीका शिक्षण मंडळ, नाशिक aa =a ae 
१३ | प्रशासन अधिकारी, महानगरपालीका शिक्षण मंडळ, ठाणे 1 १__| = a 
१४ | प्रशासन अधिकारी, महानगरपालीका शिक्षण मंडळ, कल्याण २ pF oo | २ 
१५ | प्रशासन अधिकारी, महानगरपालीका शिक्षण मंडळ, औरंगाबाद [| i, = > | i ae 
१६ | प्रशासन अधिकारी, महानगरपालीका शिक्षण मंडळ, नांदेड |e !| eee | ee 
१७ | प्रशासन अधिकारी सोलापूर महानगर पालिका सोलापूर a= See 
१८ | प्रशासन अधिकारी उल्हासनगर महानगर पालिका उल्हासनगर ee al fe aS 
१९ | आशा प्रकल्प 1 Ot el fae 
एकूण ८१ १२६ २०७ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


